RNI No. MAHBIL/2009/36619 





pe Mi i % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 








वर्ष ७, अंक २] शुक्रवार, जानेवारी ८, २०२१/पौष १८, शके १९४२ [पृष्ठे २, किमत : रुपये १९.०० 








असाधारण क्रमांक ३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण 
(दलित मित्र) पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची 
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नेमणुक 





वाचा :- 
(१) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. बिकाअ-१११५/प्र.क्र.८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 
(२) शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : सभूपू-२०१४/प्र.क्र.९१/बांधकामे, दिनांक २४ जून २०१४. 


अधिसूचना 


क्रमांक गृह/क-१/टे-५/विकाअ/कावि-१६०३३/२०२०.--- उपोद्घातातील शासन निर्णयान्वये अ.क्र. १ अन्बये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी, राजेश ज. नावेकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे आता खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण (दलित मित्र) पुरस्कार प्राप्त झालेल्या व्यक्‍तोंची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करीत आहे. 
ही नियुक्‍ती त्यांच्या बयाच्या ७० वर्षापर्यंत चालू राहील ब बयाच्या ७० वर्षांनतर त्यांना अनर्ह ठरवण्यात येईल. तसेच सदर व्यक्‍तीची विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती झाल्यानंतर त्यांच्या विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास अथवा फोजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झाली किंबा त्यांच्या 
विरुद्ध गंभीर स्वरुपाच गुन्हा नोंदविण्यात आला किंबा कोणत्याही न्यायालयाने ART ARK (bankrupt) Wek Hears Bacal Fait 
संपुष्टात येईल. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील :- 

(एक) साक्षांकनाचे काम :-विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच उपोद्घातातील शासन निर्णयामधील परिशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्‍्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित 
प्रतीबर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्‍ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्‍तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल ब तो/ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्‍तीस 
अपात्र असेल. 

(१) 


भाग एक-(को.वि.पु.)--३--१ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८, २०२१/पौष १८, शके १९४२ 


३. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्‍ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन अथवा 
वेतन/भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

४. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने घरावर, दुकानावर, कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “ विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. तथापि त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये. 

५. नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्‍ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्‍तीसाठी अपात्र ठरले. नियुक्‍तीचा कालावधी 
संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याचेविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांनी फसबणुकोचा गुन्हा नोंदवावा. 











अनुसूची 
वर्ष शासन आधारकार्ड अ.क्र. अर्जदाराचे नाव स्थायी पत्ता 
निर्णयानुसार नंबर 
जिल्हा क्रमांक 
() (2) (३) (४) (५) (६) 
२०२० २१ ८००२४२२६७३६३ १ श्री. शशिकांत वसंत सूर्यवंशी रा. सूर्यबंशी निवास, 
रूम नं. १/१, सिद्धार्थनगर, 
माजिबाडा, ठाणे ४०० ६०१. 
ठाणे, राजेश ज. नार्वेकर, 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०. जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


